जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर 
शासकीय / अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप-२०२२/प्र.क्र.१८/ग्रासं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा- 
१) अधिसूचना क्रमांकः ग्रासंनि-२०२०/प्र.क्र.३९/ग्रासं-२, दि. १८.०२.२०२२. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२, दि. २९.०८.२०२२. 


प्रस्तावना- 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ हा अधिक्रमित झाला असून ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 
२०१९ हा दि.२०.०७.२०२० पासून लागू झाला आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ च्या कलम ८ 
नुसार ग्राहकांच्या अधिकारांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक संरक्षण 
परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त क्र.१ येथील दि.१८.०२.२०२२ च्या 
अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद) नियम, २०२२ तयार 
करण्यात आले आहेत. या परिषदेवर शासकीय व अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद 
आहे. त्यानुसार ग्राहक संरक्षण परिषदांवर शासकीय / अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ (२०१९ चा ३५) च्या कलम ८ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण 
नियम, २०२२ च्या नियम १० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याव्दारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकरिता जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदा गठीत करीत आहे. 
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची एकूण सदस्य संख्या ४२ एवढी असून त्यामध्ये शासकीय सदस्य 
खालील प्रमाणे राहतील:- 


१ जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 
२  अप्परजिल्हाधिकारी - उपाध्यक्ष 
३  उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र - सदस्य 
8 पोलीस अधिक्षक - सदस्य 
५ उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
६ सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन : सदस्य 
७ कार्यकारी अभियंता, दूरसंचार विभाग : सदस्य 
८ कार्यकारी अभियंता (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी)  - सदस्य 
९ जिल्हा कृषी अधिक्षक - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप-२०२२/प्र.क्र.१८/ग्रासं-२ 


१० आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
११ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ी सदस्य 
१२ जिल्हामाहिती अधिकारी व सदस्य 
१३ जिल्हापुरवठा अधिकारी ; सदस्य सचिव 


१. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची मुदत हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्ष इतकी असेल. 


२. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची कार्यपध्दती त्यावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती, 
निवडीचे निकष इत्यादी बाबी या महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २०२२ व शासन निर्णय 
दि.२९.०८.२०२२ नुसार राहतील. 


३. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील एकूण सदस्यांपैकी उपरोक्त १३ शासकीय सदस्य 
वगळून उर्वरित विविध प्रवर्गातील सर्व अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य 
व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद) नियम, 2022 Helles विहित कार्यपध्दती अनुसरून व पोळीस 
चारित्र्य पडताळणी अहवालाच्या अधिन राहून संबंधित जिल्हाधिकारी व नियंत्रक शिधावाटप यांनी 
करावी. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२३१५५५३०८५०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
CHARUSHILA 


CHANDRAKANT TAMBEKAR 7 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 
२) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
3) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद. 
४) ad ar. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य. 
५ सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव. 
६ शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
७ पोलीस महासंचालक. मुबई. 
८) सर्व पोलीस आयुक्त. 
९) प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 


१०) मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांकः जिग्राप-२०२२/प्र.क्र.१८/ग्रासं-२ 


११) सर्व विभागीय आयुक्त. 

१२) सर्व महानगरपालिका. 

१३) सर्व जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी. 

१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१५) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्न वितरण अधिकारी. 
१६) सर्व मुख्यअधिकारी नगरपरिषद/ नगरपालिका. 

१७ प्रबंधक महाराष्ट्र , राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग. 

१८) प्रबंधक, सर्व जिल्हा ग्राहक संरक्षण आयोग. 

१९) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत महामंडळ. 

२० मुख्य व्यवस्थापक,भारत संचार निगम लि. मुंबई. 

२१ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राजय परिवहन महामंडळ, मुबई. 

२२ सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका. 

२३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका, 

२४ सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

२५ सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 

२६ परिवहन आयुक्त, मुंबई. 

२७ नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मंबई. 
२८) नियंत्रक वैधमापन ,शास्त्र.मुंबई , 

२९ उप नियंत्रक.मुंबई ,वैधमापन शास्त्र , 

३० सर्व सह सचिव ,उप सचिव/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
३१) सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
३२ निवड नस्ती (ग्रा.सं.२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


